डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली यांना सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध झालेला 
कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि-१११९/प्र.क्र.१५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- (०१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पुनर्वि-२०१८ (प्र.क्र.११२(५)/१८)/२-ओ, 
दिनांक ३० मार्च, २०१९, 
(०२) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे अ.शा.पत्र 
क्र. डॉ. बासाकोकृवि/कुलगुरु/५२८/२०१९, दिनांक २१ जानेवारी, २०१९, 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली या कृषि विद्यापीठांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण,०१ पीकसंवर्धन 
अंतर्गत (२४१५ ००८१), ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उपशीर्षाखाली रु. ८००.०० लक्ष (अक्षरी 
रुपये आठ कोटी फक्त) इतकी कार्यक्रमांतर्गत तरतूद पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेले अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आळेळे रु. ८००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये आठ 


कोटी फक्त) इतके योजनांतर्गत अनुदान खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१८-२०१९ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाश्रीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 
रुपये ८,००,००,०००/- | मागणी क्रमांक डी-३ 
२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
०१ पीक संवर्धन 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य 
(००) (०७ डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला सहाय्यक अनुदान 
३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (२४१५ ००८१) 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १६२, १६३ व १६४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक - ४०६/१४३१, दिनांक ६/०३/२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक - ९६/२०१९/व्यय-१, 
दिनांक २८/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-१११९/प्र.क्र.१५/७-ओ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३३०१७५११७९१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Gite Pratap | - 


१९6; 19677bb72, 
serial IN 137d6d784d92730d943579bec96a06cB 
01९ Pratap 


la! 
7074: 
e n at | a (0 b9d1b0f545fe42541583be9e598cd, cn=Gite P 
Venkatrao 


Date: 2019.03.30 20:13:43 +05'30' 


(प्रताप व्य.गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) सदस्य सचिव तथा महासंचालक/सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, St. sored सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
) उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उप कोषागार अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१०) वित्त विभाग (व्यय-१ / बियुडी १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / ६ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 


१३) कार्यासन (9-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-१११९/प्र.क्र.१५/७-ओ 


विवरणपत्र “अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : कोकृवि-१११९/प्र. क्र.१५ /७-अ, दिनांक ३०/०३/२०१९ 


डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
“३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (२४१५ ००८१)” 


(रु. लाखात) 
a योजनेचे नांव सन २०१८-१९ साठी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन द्यावयाचा अतिरिक्त 
निधी 
Lae] काढणी पश्चात पदव्युत्तर व्यवस्थापन संस्था रोहा, जिल्हा रायगड २५९.०० 
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगांव जिल्हा रत्नागिरी १४२.०० 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग ३९९.०० 
एकूण ८००,०० 
Gite Pratap - 
Venkatrao उडा 
(प्रताप व्य.गिते ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


